श्रीमती सिमा रा.खिरोडकर, कौडाल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी,वर्धा 
(सध्या आदिवासी उमेदवारां करिता कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व 
मार्गदर्शन केंद्र, देवरी जि.गोंदिया) यांची इतर 
मागास बहूजन कल्याण विभागाच्या आस्थापने 
वरील महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन संस्था 
(महाज्योती) येथीळ “निबंधक” या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०२०/प्र.क्र.७० /प्रशा-२ 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र. ४३५, ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन आदेश :- 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने श्रीमती सिमा रा. खिरोडकर, जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, वर्धा (सध्या आदिवासी उमेदवारां करिता कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, देवरी जि.गोंदिया) (वेतनश्रेणी एस १५ : ४१८००- 
१३२३००, मुळ वेतन ४७१००) यांची त्या विभागाच्या अखत्यारितील महात्मा ज्योतीबा फुळे संशोधन 
संस्था (महाज्योती) कार्यालयातील “निबंधक” या समकक्ष पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 
विनंती केली आहे. या विनंतीस अनुसरुन श्रीमती सिमा रा. खिरोडकर, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी यांची महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन संस्था (महाज्योती) नागपूर येथील 
“निबंधक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


याबाबतच्या नियुक्तीचे आदेश इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने काढावे. 


सदर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी एक वर्षाचा राहील. तथापि, जेव्हा श्रीमती सिमा रा.खिरोडकर, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी यांच्या सेवेची त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी विभागास आवऱ्यकता असेल, त्यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
महाज्योती कार्यालयाने त्यांना त्वरित कार्यमुक्त करणे आवश्‍यक राहील. 


श्रीमती सिमा रा. खिरोडकर यांच्या महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन संस्था (महाज्योती) 
आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती निश्चित करुन त्याबाबत या विभागास कळवावे. 


सदरचे आदेड़ा सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन Beal क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.७० /प्रशा-२ 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२२६१५१६३९५४०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Baban Sheshrao 
Mandwe 


(ब. शो. मांडवे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई 
४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
५. इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन संस्था (महाज्योती),नागपूर (इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
७. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, नागपूर 
८. श्रीमती सिमा रा.खिरोडकर, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी, आदिवासी उमेदवाराकरीता कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती 
व मार्गदर्शन केंद्र, देवरी जि.गोंदिया) (कौठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालयामार्फत) 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 
qo. वरिष्ठ स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


